“महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली, २०२१” बाबतच्या सूचना... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१ /कार्या-१२ 
मादाम कामा मार्ग, राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: १३ जुलै २०२१ 
वाचा - 
१) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही -१०७६/बारा, 
दिनांक २१ जून १९८२ 
२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही -१०८६/२७७६/प्र.क्र.५/८७/बारा, 
दिनांक २३ सप्टेंबर,१९८८ 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/कार्या-१२ 
दिनांक २१ ऑक्टोबर,२०११ 
४) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही -२०१६/प्र.क्र.२८१/बारा 
दिनांक २१ जून २०२१ 


परिपत्रक 
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३०९ च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून, यापूर्वी संदर्भ क्र.१ अन्वये दि.२१ जून १९८२ रोजी अधिसूचित केलेली "महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली, १९८२" व त्या संदर्भात शासनाने निर्गमित Hees सर्व आदेश किंवा अभिलेख अधिक्रमित 
करुन संदर्भ क्र.४ येथील दिनांक २१ जून २०२१ च्या अधिसूचनेद्वारे "महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली ,२०२१" हे नवीन नियम प्रसिध्द करण्यात आळे आहेत. सदर दिनांक २१ जून २०२१ ची 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाच्या मुख्यपृष्ठावरील "कायदे व 
नियम" या स्थळाखाली उपलब्ध करण्यात आली आहे. 
०२. सदर महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली ,२०२१ ही दिनांक २१ जून २०२१ पासून 
अंमलात आली असून, महाराष्ट्र राज्यातील राज्य शासकीय कर्मचारी कर्मचाऱ्यांना हे नियम लागू झाले आहेत. 
सबब, यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्देडा/ सूचना देण्यात येत आहेत. 

(१) संदर्भ क्र.१ ते ३ येथील शासन अधिसूचना व शासन निर्णय व तद्‌संदर्भातील सर्व परिपत्रके अधिक्रमित 
झालेली आहेत. 

(२) यापुढे शासकीय कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता निश्चित करताना, तसेच, मानीव दिनांक देताना " महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली ,२०२१" मधील तरतूदी विचारात घेण्याची दक्षता सर्व 
नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांनी घ्यावी. 

(३) " महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली ,२०२१" मधील नियम ५ नुसार प्रत्येक 
सक्षम प्राधिकाऱ्याने, यापुढे त्याच्या नियंत्रणाखालील प्रत्येक संवर्गाची, प्रतिवर्षी दिनांक १ जानेवारी 
रोजीची, त्या संवर्गात मागील वर्षी प्रत्यक्षात कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठतायादी, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/कार्या-१२ 


नियमावळी सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट 3 येथील विहित नमुन्यात प्रसिध्द करावी. अंतिम 
ज्येष्ठतायादी तयार करण्यासाठी सुलभ संदर्भासाठी नियमावली सोबतच्या परिशिष्ट-चार मधील 
उदाहरणाचे अवळोकन करावे. तसेच, अंतिम ज्येष्ठता यादी शासकीय संकेत स्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात यावी. नियमावली सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट ३ येथील विहित नमुन्यातील ज्येष्ठतायादी 
शिवाय अन्य कोणतीही ज्येष्ठतायादी अथवा कार्यरत कर्मचाऱ्यांची यादी (List of working 
employees) विचारात घेतली जाणार नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी. 
एखादया शासकीय कर्मचाऱ्यास मानीव दिनांक मंजूर केल्यास, त्यानुसार अंतिम ज्येष्ठतायादीकरीता 
शुध्दीपत्रक तात्काळ प्रसिध्द करण्यात यावे. 
प्रत्येक संवर्गाची, प्रतिवर्षी दिनांक १ जानेवारी रोजीची ज्येष्ठतायादी प्रसिध्द करणे अनिवार्य राहील. 
ज्येष्ठतायादी संदर्भात अथवा पदोन्नतीसंदर्भात वा अन्य बाबींसंदर्भात न्यायालयीन प्रकरणे प्रलंबित 
असल्यास, न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून प्रत्येक वर्षाची ज्येष्ठतायादी प्रसिध्द करावी व 
न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून ज्येष्ठतायादी प्रसिध्द करीत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख त्यामध्ये 
करावा. ज्येष्ठतासूचीस अथवा ज्येष्ठतासूचीच्या आधारे पदोन्नती देण्यास मा.न्यायालयाची स्थगिती 
असल्यास, संकीर्ण अर्ज/याचिका दाखल करुन, न्यायालयीन निर्णयाच्या अधीन राहून ज्येष्ठतासूची 
प्रसिध्द करण्यास मा.न्यायालयाची परवानगी घ्यावी व ही कार्यवाही ठराविक मुदतीत पूर्ण करुन, 
मा. न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घेऊन ज्येष्ठतायादी प्रसिध्द करावी. 
(६) तात्पुरती ज्येष्ठतासूची/अंतिम ज्येष्ठतासूची विभाग/कार्यालयाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन, 
ज्येष्ठतासूची वेबसाईटवर उपलब्ध केल्याचे सर्व संबंधितांच्या निदर्शनास आणण्यात यावे. याकरिता 
S.M.S., E-mail, HRMS इ. अत्याधुनिक ई माध्यमांचा/प्रणालींचा वापर करावा. 


x 


(4 


~S 


०३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावळी ,२०२१ व प्रस्तुत शासन परिपत्रक सर्व 
मंत्रालयीन विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभाग प्रमुख आणि कार्यालय प्रमुख यांच्या निदर्शनास 
आणून द्यावे. 


०४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७०९१५४६१०८२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DEEPAK BALIRAM) 2500002020“ 


htra, 
1028F5cf4e8fcect1 1939b538cdb87cae4191992c32764673815b5778 
002, 5९५ /m=36EBE07887 AF 8ABB98A54A5A3FE1BAOS0A6SASB, 


serialNum| 1F580346771018D055C7DDCC0846B3C1 AC2F6340A90B4E8E3D43 
(९001491 ६, cn=DEEPAK BALIRAM MORE 
Date: 2021.07.13 15:55:50 +05'30' 
(दिपक ब. मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/कार्या-१२ 


. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 
३. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई, 

५. सर्व मा. संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य, 

६. मा.मुख्य सचिव, 

७. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, 

८. सर्व विभागीय आयुक्त, 

९. सर्व जिल्हाधिकारी, 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

११. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख, 
१२. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, मुंबई 

४०० ०३२ (१० प्रती) 

१३. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 
१४. निवड नस्ती. 


AD 


भु 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


